महाराष्ट्र शासन 
तात्काळ क्र. प्रतिनि २५१९/प्र.क्र. १८८/१४-अ, 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र. ०२२-२२७९४१७२ 
दिनांक : २३ जानेवारी, २०२० 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


विषय :-मा.कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई यांच्या वैयक्तिक 
आस्थापनेवरील विविध Rat पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२, 
दिनांक १७-१२-२०१६ 
२) सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.१२०/१४, 
दिनांक ३१.८.२०१७ 
३) नियोजन विभाग नस्ती क्र.रानिमं २०१९/प्र.क्र.9३/का-१४२६ अन्वये 
प्राप्त प्रस्ताव 
महोदय/महोदया, 
सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२, दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ३१-८-२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती विहित 
करण्यात आली आहे. सदरहू कार्यपध्दतीस अनुसरुन मा.कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई 
यांच्या वैयक्तिक आस्थापनेवरील खालील रिक्‍त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत संदर्भाधिन क्र ३ अन्वये 
नियोजन विभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाळा आहे. त्यास अनुसरुन मंत्रालयीन संवर्गातील उच्चश्रेणी 
लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. २ येथील 
पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरीता इच्छुकता मागविण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । मा.कार्यकारी अध्यक्ष, वेतनश्रेणी मंत्रालयीन संवर्गातील | पदसंख्या 
राज्य नियोजन मंडळ, पदनाम 
मुंबई कार्यालयातील 
पदनाम 
|. "गी "| २ ३ a 
शिवी , स्वीय सहायक एस-१५ (४१८००-१३२३००) | उच्चश्रेणी लघुलेखक/ २ 
एस-१४ (३८६००-१२२८००) | निम्नश्रेणी लघुलेखक/ 

उच्चश्रेणी लघुलेखक | एस-१५ (४१८००-१३२३००) | उच्चश्रेणी लघुलेखक 1 | 
निम्नश्रेणी लघुलेखक | एस-१४ (३८६००-१२२८००) | निम्नश्रेणी लघुलेखक La | 

४. लिपिक-टंकलेखक एस-६ (१९९००-६३२००) लिपिक-टंकलेखक २ 


झासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५१९/प्र.क्र. १८८/१४-अ, 


२. उपरोक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्याकरिता इच्छुक मंत्रालयीन विभागातील उच्चश्रेणी 
लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक व लिपिक-टंकलेखक यांनी आपल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे 
अर्ज सादर करावा कोणत्याही परिस्थितीत या विभागाकडे थेट अर्ज करु नयेत तसेच प्रत देखील अंकीत करु 
नये. थेट प्राप्त झालेल्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येणार नाही. 

३. सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक कर्मचाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संदर्भाधिन 
शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्जाची छाननी करुन आपल्या विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने इच्छुक 
कर्मचाऱ्याचा प्रतिनियुक्‍तीचा प्रस्ताव खाळील माहितीसह या कार्यासनाकडे दिनांक १०-०२-२०२० पर्यंत 
पोहोचेल अझ्ञारीतीने (नोंदणी शाखेत पाठवू नये) पाठवावा:- 
१) | कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम 


) 
2) | जन्मदिनांक 
३) | मंत्रालयात प्रथम नियुक्‍ती दिनांक 
४) | सेवानिवृत्तीचा दिनांक (पहा शा.नि.दिनांक १७-१२-२०१६ मधील 
तरतुद ५ (बो (६) 


५) | शौक्षणिक अर्हता 

&) | भ्रमणध्वनी क्रमांक 

७) | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठवू नयेत) 

८) ।मत्ताव दायित्व सादर केला आहेत का? (दि.३१.३.२०१९ रोजीचा) 
९) | ५०/५५ व्या वर्षी पुन्विळोकन केले आहे का? (लागू असल्यास) 

qo) | संबंधित कर्मचाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती fest असल्यास 
त्याबाबतचा तपशील (पद, ठिकाण व कालावधी) 

११) | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा प्रस्तावित 
आहे काय? 


४. एकदा निवड झालेल्या कर्मचाऱ्याला त्याचे नाव मागे घेता येणार नाही. तसेच, आपल्या विभागातून 
सदर पदावर प्रतिनियुक्‍तीसाठी जाण्यास कोणताही कर्मचारी इच्छुक नसल्यास तसेही कृपया दिनांक १०- 
०२-२०२० पर्यंत या विभागास कळविण्यात यावे. 

५. सद्य:स्थितीत शासनाने सरळसेवा भरतीवर निर्बंध घातले असल्याने, प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर तत्काळ कर्मचारी उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार नाही. तथापि, सरळसेवा व पदोन्नतीमधून ज्या 
प्रमाणात उमेदवार उपलब्ध होतील त्या प्रमाणात विभागातील रिक्‍त पदांच्या टक्केवारीनुसार विभागास 
निम्नश्रेणी लघुलेखक, उच्चश्रेणी लघुलेखक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचारी उपलब्ध करुन 
देण्यात येतील याची विभागांनी नोंद घ्यावी. 

६. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवरील संदेशफळलक या टॅबखाली प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५१९/प्र.क्र. १८८/१४-अ, 


७. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००१२३१५४६१००४०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 
ढ ढ igitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN:c=IN, (0 Maharasht | Administrati 
De} 1०0९400032, st=M h 
1b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ada8a72 


G U | a V enh et = enh dce3b313c3fef5dc2ad659e360f73b6 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) उप सचिव (का.१४२६) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
२) सा.प्र.वि./१४-अ(संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


